आवश्‍यक संगणकाचे सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी 
पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : खरेदी-२०२३/प्र.क्र.३३/नोंदणी शाखा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ : १. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/- 
भाग-|॥॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 
२. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/- उद्योग-४, 
दिनांक २४ डिसेंबर, २०१७ 
3. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/- 
उद्योग-४, दिनांक ७ मे, २०२१ 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची क्रमांक : खरेदी-२०२३/प्र.क्र.३३/नोंदणी शाखा, 
दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ रोजीची दरपत्रक सूचना 
शासन आदेड़ा :- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा Je) विभागाकरिता आवश्‍यक असणारे संगणकाचे सुटे भाग खरेदी 
करण्यासाठी पुरवठादारासोबत एक वर्षाचा करार करण्याकरिता दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या 
सूचनेद्वारे दरकरार मागविण्यात आले होते. त्यानुसार एकूण ५ निविदा प्राप्त झाल्या. सदर ५ 
दरकरारांपैकी, काट्रेजसाठी मे देवि इंटरप्राइसेस, फोर्ट, मुंबई यांनी सादर केलेले दर सर्वात कमी आहेत. 
सबब, दिनांक ८ जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या खरेदी समितीच्या बैठकीत मे shaar इंटरप्राइसेस, फोर्ट, 
मुंबई या एक पुरवठादारांची निवड खाळील अटी व शातींच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे. 

१. विभागासाठी आवश्‍यक असणारे संगणकाचे सुटे भाग खरेदी करण्याचा दिनांक १ फेब्रुवारी, 
२०२४ ते दिनांक ३१ जानेवारी, २०२५ इतका राहील. 

२. विभागामार्फत वेळोवेळी नोंदविलेल्या मागणीनुसार व निविदेमध्ये नमूद केलेल्या कंपनीचे 
अथवा त्यापेक्षा चांगल्या दर्जाचे संगणकाच्या सुट्या भागाचा पुरवठा दरपत्रकात नमूद केलेल्या 
दराने तातडीने पुरवणे बंधनकारक असेल. 

3. यादीमध्ये नमूद केलेल्या कंपनीव्यतिरिक्‍्त इतर कंपनीचे संगणकाचे सुटे भागाची मागणी 
केल्यास ते तातडीने पुरवणे बंधनकारक असेल. तसेच अशा वस्तू बाजारभावाच्या किंमतीपेक्षा 
५% कमी दराने पुरवठा करणे पुरवठादारास बंधनकारक राहील. 

२. या संदर्भातमे देविश इंटरप्राइसेस, फोर्ट, मुंबई या संस्थेसोबत १०० रुपयांच्या मुद्रांक कागदावर 
(Stamp paper) करारनामा करण्यात यावा. 


३. हे शासन area, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग एक, उपविभाग दोन, 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२३/प्र.क्र.३३/नोंदणी शाखा 


अनुक्रमांक १, नियम २ व ७ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन तसेच 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासननिर्णय, दिनांक 30 ऑक्टोबर, २०१५ व दिनांक ७ मे, २०२१ मधील 
विहित अटी व शा्तींचे पालन करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१५५९२६०९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DUMBRE VAIBHAV RAGHUNATH 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
D U M B R F VA | B H AV EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=13330f32cf37c0570bf64b70cf9c3af9644d83a8d7d7f2ba 
91bc9e152841ac98, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


seriaINumber=26A7C43CB0C343C27CDBEABDOF4800271105D41 
R A G H U N AT H FE3FDB2396BB74CC3D312FF58, cn=DUMBRE VAIBHAV 

RAGHUNATH 

Date: 2024.01.30 15:58:49 +05'30' 


(वैभव डुंबरे) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सर्व सह सचिव / उप सचिव, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई 
५. मे देविश इंटरप्राइसेस दुकान क्रमांक २५, तळमजला पोदार चेंबर्स, एस.ए.ब्रेल्वी रोड 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ 
६. निवड नस्ती / नोंदणी शाखा 


पृष्ठ २ पैकी २ 


